आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र 
राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित अनुदान 
या योजनेंतर्गत नंदुरबार, अहमदनगर, 
नाशिक जिल्ह्यातील विविध वीज विषयक 
कामांकरिता रू. २५.०० कोटी निधी रोखीने 
वितरीत करणेबाबत. (लेखाशिर्ष-२८०१ 
५०८९) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा ,कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२४ /प्र.क्र.४६ /ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 
१. उ,ऊ,काव ख.विभाग शा. नि. क्र: संकिर्ण-२०२३ /अनौ.क्र.२२/ऊर्जा-५, दि. १०.०१.२०२४ 
२. उ,ऊ,काव ख.विभाग शा. नि. क्र: संकिर्ण-२०२३ /अनौ.क्र.११/ऊर्जा-५, दि. २५.०१.२०२४. 
३. उ,ऊ,काव ख.विभाग शा. नि. क्र: संकिर्ण-२०२४ /प्र.क्र.४६ /ऊर्जा-५, दि. २६.०२. २०२४. 
४. आदिवासी विकास विभाग शा. नि. क्र: बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०९ /कार्या-६, दि. २२.०३.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत नंदुरबार, अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील विविध वीज विषयक 
कामांकरिता एकूण रु.४१६९६.५८ लाख इतक्या प्रकल्प repay संदर्भाधिन क्र.१, २ व ३ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 

संदर्भिय शासन निर्णय ws) अन्वये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील आदिवासी 
उपयोजनेअंतर्गत लेखाशिर्ष २८०१ ५०८९ अंतर्गत रु.२५.००कोटी आदिवासी विकास विभागाने 
प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) यांना वितरण प्रणालीवर वितरीत केले आहेत. 
त्याअनुषंगाने सदर निधी रु.२५,००,००,०००/- (रु.पंचवीस कोटी फक्त) महावितरण कंपनीस 
प्रकल्पनिहाय वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी 
घटक कार्यक्रमाअंतर्गत सन २०२३-२४ वर्षात महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीस अनुदान या 
योजनेअंतर्गत वीज उपकेंद्रांच्या उभारणीकरिता सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार प्रकल्पनिहाय एकूण 
रु.२५,००,००,०००/- (रु.पंचवीस कोटी फक्त) महावितरण कंपनीस रोखीने वितरीत करण्यास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४ /प्र.क्र.४६ /ऊर्जा-५ 


२. या निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम नंदुरबार, अहमदनगर, नाशिक 
जिल्ह्यातील विवरण पत्र-अ नुसार विविध वीज विषयक कामांकरिता खर्च होईल याची दक्षता विभाग 
स्तरावर ऊर्जा-५ तसेच महावितरण कंपनीने घ्यावी. ज्या उद्देशासाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे 
त्याच उद्देशासाठी तो उपयोगात आणला जाईल. तसेच मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत विहित वेळेत 
प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी महावितरण कंपीनीची राहील. त्यांनी याकरिता जबाबदार अधिकाऱ्यास 
नामनिर्देशित करावे. 


३. वरील बाबींचा खर्च मागणी क्र.टी-५, २८०१, वीज उपमुख्य लेखाशिर्ष-८० सर्वसाधारण, 
गौणशिर्ष-७९६ जनजाती क्षेत्र योजना, गटशिर्ष-(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना उप गट BY योजना (०१) 
(03) महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीस अनुदान योजना सांकेतांक (२८०१ ५०८९) (राज्यस्तरीय 
योजना) (कार्यक्रम) ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ 
करिता मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. सदरची रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
डॉ.गौरी पाटील, कार्यासन अधिकारी (ऊर्जा-३) व नियंत्रण अधिकारी म्हणून श्री.ना.श्री.कराड, उप 
सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
सदर मंजूर झालेली रक्‍कम रु.२५,००,००,०००/-(रु.पंचवीस कोटी फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, 
मुंबई येथून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांच्या नावे स्वतंत्ररित्या धनादेश काढून 
वितरित अथवा NEFT/RTGS Fund Transfer द्वारे निधी हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही करावी. 

५. सदर उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीतुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय 
/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेल्या भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 

६. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

७. या लेखाशिर्षातर्गत एक वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रलंबित नाही. सदर देयक हे सर्शत असून,वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४३/ अर्थ- 
३,दि.१२/०४/२०२३च्या परिपत्रकातील सोबतच्या परिशिष्टातील अटीची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय सचिव, आदिवासी विकास विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.३२८, दि.२२.०३.२०२३ 
अन्वये आदिवासी विकास विभागाने मान्यता दिल्यानुसार व संदर्भिय शासन निर्णय क्र.(४) अन्वये 
मान्यता दिल्यानुसार सदर निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४ /प्र.क्र.४६/ऊर्जा-५ 

र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०३२६१८३६०९९९१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NARAYAN SHRIKRISHNA KARAD. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
N A RAYA N ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fc35aa8ffade5bb6 105200693c60a32b755f7e67f72965b8dd 
57adaa570981f1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
S H RI KR | S H N A KA RA D serialNumber=AE7FAEABAF4571C2748E4DD5FFD2CD108DE0E1308 
59970F4D7D0EE40046B3E9E, cn=NARAYAN SHRIKRISHNA KARAD. 
Date: 2024.03.26 18:47:47 +05'30° 
(ना. श्री. कराड) 


प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ऊर्जा)यांचे सचिव 

४. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई-३२. 
७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. प्रधान सचिव (नियोजन ) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई. 

१४. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, WHATS, बांद्रा (पूर्व, मुंबई. 
१५. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर. 

१६. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक. 

१७. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार. 

१८.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१९.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२०.कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, नाशिक, नंदुरबार. 

२१.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२३.अवर सचिव, (अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२४.कार्यासन अधिकारी (ऊर्जा-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२५.कार्यासन अधिकारी (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२६.कार्यासन अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२७.निवड नस्ती (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२८.ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


S 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४ /प्र.क्र.४६ /ऊर्जा-५ 


शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२४ /प्र.क्र.४६ /ऊर्जा-५, दि.२६.०३.२०२४ चे सहपत्र 


विवरण पत्र “अ 


आदिवासी बहुल क्षेत्रात वीज विषयक कामांकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा तपशील 


(रू. लाखात) 
कामांचे नाव लेखाशिर्ष व बाब | प्र.मा.दिनांक | प्र.मा. किंमत सदर 
ी शा.नि.अन्वये 
क्रमांक वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली 
रक्‍कम 
अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले व दि.१०.०१.२०२४ | रु.९७६.९० रु.२४४.२३ 
संगमनेर तालुक्यातील आदिवासी 
भागातील वाड्यावस्त्यांचे पारंपारिक पतत की 
पध्दतीने विद्युतीकरण करणे. TI-34 भांडवली 
नाशिक जिल्ह्यातील कळवण| THAT ।एदे२००१२०२४ | रु८२४६८ रु.२०६.१७ 
तालुक्यातील आदिवासी भागातील करिता अनुदान 
विविध विद्यु विषयक कामे 
करण्याकरिता. 
नंदूरबार जिल्ह्यातील वाडी दि.२६.०२.२०२४ | रु.३९८९५.०० रु.२०४९.६० 
पाडयातील अपांरपारिक पध्दतीने 
विद्युतीकरण झालेल्या घरांचे व सन 
२०११ च्या जनगणनेनंतरच्या 
विस्तारीत वाडी पाडयातील घरांचे 
पारंपारीक पद्धतीने विद्युतीकरण 
एकूण:- रू. ४१६९६.५८ रू. २५००.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


